मागणी क्र.डी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २४०४ “०६- 
दुरध्वनी, वीज व पाणी ” या शीर्षाखाली सन 
२०२१-२२ साठी अर्थसंकल्पीत निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दुवियो-१३२१/प्र.क्र.१०९/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जुले, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि-४ /अंपशा/विद्युत अनुदान उपलब्ध 
करुन देणेबाबत./२०२१-२२/ २४७०, दि.२५.०५.२०२१. 
शासन निर्णय: 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास 
(अनिवार्य/दत्तमत) दुग्ध प्रकल्प दापचरी, शा.दु.यो. (२४०४०७५१) ०६*दुरध्वनी,वीज व पाणी." याखालील 
उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच मुख्यलेखाशिर्षाखाळी इतर उपल्ेखाशिर्षांतर्गत 
उद्दिष्टाकरिता खालील प्रमाणे नमूद अटी व शर्तीनुसार निधी वितरित करण्यास झासन मंजूरी देत आहे.:- 


(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट मंजूर ६०% मंजूर । यापूर्वी बीडीएसवर वितरीत | वितरित निधी 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | निधी तरतूद 

तरतूद 
दुग्ध प्रकल्प ०६*दुरध्वनी,| ९३००.०० | ५५८०.०० | १३९५.०० ४१८५.०० 
दापचरी, वीज व 
शा.दु.यो. पाणी. 
(२४०४०७५१) 
2. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 


विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२० रोजीच्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र.४ ते १३ व त्या सोबतच्या 
परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सुचनांचे कोटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१०/२०२१,व्यय-२, दि.२९/०६/२०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७०६१६५०५४०१०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UJWAL : ee 
BHALCHANDRA SALVI जणच 
(उज्ज्वल साळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२१/प्र.क्र.१०९/पदुम-९ 


AD 


महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई. 

उप कोषागार, तलासरी, पालघर. 

कक्ष अधिकारी,(अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


mm SS 0८ sv 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


